नांदेड जिल्ह्यातील भोकर तालुक्‍यातील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.०६/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २७ जानेवारी,२०२०. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअआऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/१४१, दि.१३/०१/२०२०. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये नांदेड जिल्ह्यातील भोकर तालुक्यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 
जिल्हा परिषद, नांदेड यांनी सदर रस्ते योजनेमध्ये समाविष्ट करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, नांदेड यांचा ठराव विचारात घेता, 
सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून CoAT करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, नांदेड यांचा ठराव विचारात घेऊन नांदेड जिल्ह्यातील खालील रस्ते ग्रामीण मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.०६/नियोजन-२ 


दर्जान्नत 

अ.क्र. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव | साखळी क्रमांक | करावयाची दर्जोन्नती 
एकूण लांबी | नंतरचा क्रमांक 
(कि.मी) 

७ सायाळ ते धारजनी रस्ता. । ०/०० ते ४/५०० | ४.५०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-६९ 
सायाळ ते दौर रस्ता. ०/०० ते २/०० | २.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-७० 
रायखोड ते महादेव मंदिर | ०/०० ते १/५०० | १.५००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-७१ 
रस्ता. 

४. रायखोड ते हळदा रस्ता.  । ०/००ते ४/०० । ४.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-७२ 

५. | रायखोडते नागापूरा रस्ता. | ०/०० ते ४/०० |।४.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-७३ 

६. जामदरी ते मांगदरा रस्ता. । ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-७४ 

७. ।बल्लाळते बैंबरी रस्ता. ०/०० ते २/०० | 2.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-७५ 


८. सोनारी ते दिवडी तांडा ०/०० ते ३/५०० | 3.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-७६ 


रस्ता. 
९. चितगीरी ते शोंबोली रस्ता. । ०/०० ते २/०० । २.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-७७ 
a कोळेगांव (खु. ते ०/०० ते १/०० ।१.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-७८ 


स्मशानभूमी रस्ता . 
११. | Setar किनाळा रस्ता. | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-७९ 
१२. | दिवशी बु. ते स्मशान भूमी । ०/०० ते १/०० ।१.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-८० 


रस्ता . 

१३. ।महागांव ते पाळजरस्ता. । ०/०० ते ३/५०० | 3.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-८१ 

१४. | बोरगांव ते थेरबन रस्ता. ०/०० ते 3/400 | 3.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-८२ 

१५. ।खरबीते पाटनुर रस्ता . ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-८३ 

१६. । सोनारी ते कोळगांव खु ०/0० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-८४ 
रस्ता . 

१७. | हळदा A सायाळ रस्ता. ०/०० ते ५/०० ।५.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-८५ 

१८. ।रा.मा. २२२ ते सावरगांव मेट | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-८६ 
रस्ता . 

१९. | सावरगांव मेट ते सोनारी ०/०० ते ३/०० ।३.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-८७ 
रस्ता . 

२०. | जोडरस्ता बियाबानी दर्गा । ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-८८ 
रस्ता . 

२१. | रावणगांव ते नांदा तलाव ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-८९ 
रस्ता . 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.०६/नियोजन-२ 


२२. ।समदरवाडी ते डोरली रस्ता. | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-९० 

२३. | नांदा ते रावणगांव रस्ता. ०/०० ते २/५०० | 2.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-९१ 

२४. । बोरगांव ते धावरी बु. रस्ता. । ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-९२ 

२५. | सावरगांव माळ ते देवठाणा | ०/०० ते ४/०० । ४.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-९३ 
रस्ता. 

२६. ।पोमनाळा ते पोमनाळा तांडा | ०/०० ते ३/०० । ३.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-९४ 
रस्ता. 

२७. | कोळगांव बु. ते नांदा खु ०/०० ते २/०० | 2.00 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-९५ 
रस्ता. 

२८. | जाकापूर ते भोकर रस्ता. । ०/०० ते ४/०० | ¥.00 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-९६ 

२९. ।भोसी ते कॅनॉल रस्ता. ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-९७ 

३०. | कांडली कोडदेवनगर ते ०/०० ते ६/०० | ६.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-९८ 
पिंपळढव रस्ता. 

३१. ।रा.मा.-२२२ते जामदरी ०/०० ते २/०० । २.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-९९ 
टेकडी रस्ता. 

३२. | ताटकळवाडी ते बाचोटी कैप | ०/०० ते ६/०० | ६.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१०० 
रस्ता. 

३३. | वाकद ते डोरली रस्ता. ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१०१ 

३४. । fA ASH तांडा ते लोहा | ०/०० ते ५/०० | ५.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१०२ 
तांडा रस्ता. 

३५. | बोरवडी ते गवतवाडी रस्ता. | ०/०० ते ३/५०० | 3.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१०३ 

३६. ।कांडली ते मातुळ रस्ता. ०/00 ते ४/०० | ४.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१०४ 

३७. । प्रजिमा-२० ते दुध डेअरी ०/०० ते १/०० =| १.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१०५ 
किनी रस्ता. 

३८. ।लामकानी ते हस्सापूर रस्ता. | ०/०० ते ५/०० । ५.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१०६ 

३९. | लामकानी ते कामनगांव ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१०७ 
रस्ता. 

vo. ।लामकानी ते पाझरतळाव ।०/००ते ३/०० ।३.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१०८ 
रस्ता. 

४१. | रावणगांव मातुळ रस्ताते । ०/०० ते ३/०० । 3.00 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१०९ 
नांदा तलाव रस्ता. 

४२. | लगळुद ते निवघा शिव ०/०० ते ६/०० | ६.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-११० 
रस्ता. 

४३. ।लगळुद निवघा ते कांडळी | ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१११ 
निवघा रस्ता. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.०६/नियोजन-२ 


४४. । राष्ट्रीय महामार्ग ते थेरबन । ०/०० ते ४/५०० | ४.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-११२ 
रस्ता. (सटवाई मंदिर मागी 

४५. | सावरगांव मेट कांडली ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-११३ 
प्रजिमा-११ ते कोंडदेव मंदिर 
ते रा.म.मा.-१६१ रस्ता. 

४६. ।धारजनीते कुडाळा तांडा ।०/०० ते १/८०० | १.८०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-११४ 
रस्ता. 

४७. | नांदा बु.ते शिवनगर तांडा । 0/00 ते २/३०० | 2.300 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-११५ 
रस्ता. 

४८. | मातुळ बल्लाळ प्रजिमा-३४ ते | ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-११६ 
फुलवाडी तांडा रस्ता. 

४९. | प्रजिमा ११ ते सावरगांव मेट | ०/०० ते १/२०० | 9.200 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-११७ 
जोडरस्ता. 

yo. ।जाकापूरते रिठा तांडा ०/०० ते 3/400 | 3.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-११८ 
रस्ता. 

५१. | बल्लाळ ते पिपळढव रस्ता. । ०/०० ते १/०० ।१.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-११९ 

५२. ।वाकदते लोहा रस्ता. ०/०० ते ७/०० | ७.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१२० 

५३. ।ताटकळवाडी ते बोरवाडी ।०/०० ते ७/०० | ७.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१२१ 
रस्ता. 

५४. ।बटाळाते नागापूर रस्ता. । ०/०० ते ३/०० ।३.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१२२ 

५५. | कोळगांव बु. ते चिचाळा पट्टी | ०/०० ते ६/०० | ६.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१२३ 
भोकर रस्ता. 

५६. ।आमठाणातेनसल्लापूर ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१२४ 
रस्ता. 

५७. | नेकलीते शिरपल्ली ते ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१२५ 
प्रजिमा-२० रस्ता. 

५८. | पाकीतांडा ते कोळगांव ०/०० ते ३/०० ।३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१२६ 
रस्ता. 

एकूण १८४.८०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील मधील नांदेड जिल्ह्यातील ग्रामीण 
मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १८४.८०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(५१२७.८१ --१८४.८००) म्हणजेच ५३१२.६१ कि. मी. इतकी होईल. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.०६/नियोजन-२ 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२००१२८११४०४४७२१८ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
Pp fa S h a Nn t DN: c=IN, o=Government ॥ Of Maharashtra, ou=Public 
Works Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f 
= रज 8c505422af66a56283 14537e, cn=Prashant Vinayakrao 
Vinayakrao Patil 2. 
Date: 2020.01.28 11:42:12 +05'30' 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

२) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

x) जिल्हाधिकारी, नांदेड. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नांदेड. 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

) 
) 
) 


८) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
९) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


